'कोविड-१९ उपाययोजनेतंर्गत करण्यात 
आलेल्या कन्झ्युमेबल्स खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. रू. १६.१७ कोटी 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र. कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० जुले, २०२१ 


संदर्भ:- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.वैशिवि- २०२०/ प्र.क्र. 

२६८ / प्रशासन- २, दि. १४.१०.२०२० 

२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ कोविड / औखक/ 
७६३ /२०२०,दि. २१.१०.२०२० 

3) हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्या,यांचे पत्र क्र .जा.क्र.५३९९५/ हाफकिन 
/खरेदी कक्ष/ई २८२४/कन्झ्युमेबल बाबी/प्र.मा./ २०२१ दिनांक- १८.०६.२०२१ 

४ संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ कोविड-१९/ रू. 
७६.२९ व १३.६४ कोटी प्र. मा./औखक/९२६९/२०२१, दि. ३०.०६.२०२१ 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ कोविड १९ 

/ रु.७६.२९ व १३.६४ कोटी प्र.मा./ औखक/ १८७५ /2024, दि. १६.०७.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत आवश्‍यक चाचणी किट्सची रू. ७६.२९ कोटी इतक्या रकमेची 
खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास दिनांक १४.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने दिनांक 
29.90.2020 रोजीच्या पत्रान्वये कोविड-१९ करीता चाचणी किट्स व आवश्‍यक कंझ्युमेबल्स या 
बाबींची तातडीने खरेदी मागणी हाफकिन महामंडळाकडे केली होती. त्यानुसार हाफकिन 
महामंडळाकडून दिनांक ३१.०८.२०२० रोजीच्या उच्चाधिकार समितीच्या इतिवृत्तानुसार ०३ दिवसांची 
अल्पमुदतीची निविदा अंतिम करून रु. १६,१७,६९,८८५/- इतक्या रकमेचे कन्झ्युमेबल्स या बाबीचे 
पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. शासन निर्णय, दिनांक १४.१०.२०२० अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या रू. ७६.२९ कोटी इतक्या रकमेतून रू. ४३.८७ कोटी इतक्या 
रकमेच्या चाचणी किट्सची खरेदी केल्यानंतर रू. ३२.४२ कोटी इतका निधी शिल्लक राहिला आहे. 
सदर निधीतून कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तातडीची बाब म्हणून खरेदी करण्यात आलेल्या 
रू. १६.१७ कोटी इतक्या रकमेच्या कंझ्युमेबल्ससाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२दिनांक :- २० जुले, २०२१ 


शासन निर्णय:- 


कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत आवऱ्यक चाचणी किट्स हाफकिन महामंडळाकडून खरेदी 
करण्यासाठी दिनांक १४.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या खरेदीच्या शिल्लक राहिलेल्या 
निधीतून कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या रू. १६.१७ कोटी इतक्या 
रकमेच्या परिशिष्ट- अ मध्ये नमूद केलेल्या कंझ्युमेबल्सच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. प्रस्तुत विषयी प्रचलित कार्यपध्दतीचे अनुपाळन करण्यात आलेले आहे या अटीच्या अधीन राहून 
सदर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त बाबीच्या खरेदीसाठींचा खर्च संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या 
पुढील SURI हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
१- संचालन व प्रशासन 
(00)(09)- संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
(२२१० ३३१४) 
२१- सामुग्री व पुरवठा 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , दि. १७.०४.२०१५ 
अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक -७ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र.२०२१०७१९१५१४३७९९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swati Suresh 
Lohar 


(स्वा.सु. लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२दिनांक :- २० जुले, २०२१ 


. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि.., मुंबई 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. सर्व अधिष्ठाता/वेद्यकीय अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय. 
१०.निवडनस्ती (प्रशा-२). 


“0 (२ © MM LL 0०८ “७ A) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२दिनांक :- २० जुले, २०२१ 


शासन निर्णय क्र. कोविड-२०२०/प्र.क्र.२६८ / प्रशा -२ दिनांक २०.०७.२०२१ सोबतचे परिशिष्ट अ 


Sr.No Name Of Item Total Qty Rate (Rs) | Total Amount (Rs) 

Sterile micropipette Tips made of virgin Polypropylene, Graduated , 0.2-10 

: uL, Clear Low Retention Filtered, RNAse & DNAse Free Racked eee bine HTT 208 
Sterile Micropipette Tips made of virgin Polyproplene, Graduated,0.2-20 

7 uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse & DNAse Free Racked 2,327,360 नी 10,030,922 
Sterile Micropipette Tips made of virgin Polyproplene, Graduated,0.2-200 

uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse & DNAse Free Racked es ee »2873977 
Sterile Micropipette Tips made of vergin Polyproplene, Graduated, 100-1000 

i uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse & DNAse Free Racked oe oe ११5003 

5 Extra Long barriertips Sterile 1000 uL Clear Sterile Low Retention, RNAse 2,515,840 4.22 10,616,845 
and DNAse Free 

6 | 2 ml Tubes Made of Virgin Polypropylene, Clear, RNAse & DNAse Free 1,974,545 1.56 3,080,290 

4 2 ml Cryovials,suitable for storage in-80°C & Liquid Nitrogen, RNAse 1,517,900 14.16 21,493,464 
&DNAse Free 

fz Cryoboxes for storage of Samples (100 Palce for upto 2ml of Tubes) 22,580 421.85 9,525,373 

8 Adhesive Plate Sealer for 96 Well Plates 61,931 71.39 4,421,254 

10 Optical Adhesive Plate Sealer Lightcycler 480 sealing foil High Quality 16,533 116.82 1,931,385 
sealing 

11 | qPCR seal Sheets(140mm X 77mm) 18,200 77.88 1,417,416 

12 | Strip Tubes & Cap 0.1 ml(rotorgene PCR) 94,667 12.18 1,153,044 

13 | 0.1 ml PCR Strip with cap Compatible with ABI Machine 65,015 38.70 2,516,081 

14 0.2 ml PCR Strip with cap Compatible with Quantstudio 5 Machine 432,913 46.88 20,294,961 

15 0.1 ml 96 well PCR plates half Skirted Compatible with Roche Machine 2,330 146.62 574,625 
White 

16 oe 96 well PCR plates semi skirted compatible with ABI Machine pack 1,300 146.62 320,606 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२दिनांक :- २० जुले, २०२१ 


17 ee: 96 well PCR plates semi skirted Compatible with ABI Machine pack 1,100 46.62 271,282 

18 ie ml 96 well PCR plates semi skirted Compatible with ABI Machine pack 1,350 146.62 332,937 
of 100 

19 Biorad Hard White Shell PCR plates 96 well,Clear well Thin Wall 5,899 220.66 1,301,673 

20 | Light Cycler 480 multi well Plate 96, Whitw 1,700 246.62 419,254 

2] 0.2 ml 96 well PCR plates semi skirted Compatible with quantstudio 8.500 188.80 1,604,800 
SMachine pack of25 

22 0.2 ml 96 well PCR plates semi skirted Compatible with quantstudio 5,550 188.80 1,047,840 
SMachine pack of 50 

23 0.2 ml 96 well PCR plates semi skirted Compatible with quantstudio 7,600 188.80 1,434,880 
SMachine pack of 100 

4 a alcohol (Ethanol 99.9% laboratories grade for molecular lab 500 21,982 | 1121 24,641,822 

25 Rnase away for molecular testing ( Removes Rnase & DNA Contamination 1,999 1770 3,538,230 
500 ml) 

26 | Nitrile Gloves powder free for molecular testing free size 245,599 20.16 4,951,276 

16,17,69,885 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


